मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस वाढीव 
अनुदानासह मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापई २०२३/प्र.क्र.१७७/बांध-४ 
बांधकाम भवन, 24 ASS पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रंमाक- ग्रापंई-२०१७/प्र.क्र.२४६/बांधकाम-४, दि.२३ जानेवारी, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्रंमाक- ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/ बांधकाम-४, दि.२ नोव्हेंबर, २०१८ 
३) शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.१७७/बांधकाम-४, २५ सप्टेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा 
ग्रामपंचायतींना स्वत:ची कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी “मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजना” वाचा मधील संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 
आली आहे. ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्‍यकता व त्यासाठी उपलब्ध 
असणाऱ्या स्त्रोतांची मर्यादा विचारात घेऊन मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी 
योजनेतंर्गत स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ४२५२ ग्रामपंचायतींपैकी आतापर्यंत 
१७४८ ग्रामपचायतींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


सदर योजने अंतर्गत आवश्‍यक निधी आगामी चार वर्षात तरतूद करुन खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निधी मंजुरीबाबत, सन २०११ च्या जनगणनेनुसार 
१००० पेक्षा कमी, १००० ते २००० व २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी 
ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकामासाठी अनुक्रमे रु. १२.०० लक्ष, रु.१८.०० लक्ष व रु.१८.०० लक्ष 
इतके मूल्य निर्धारित करण्यात आले. तथापि, प्रस्तुत बांधकाम मुल्याच्या ९० % प्रमाणे रुपये १०.८० 
लक्ष, CY % प्रमाणे रुपये १५.३० लक्ष व Lo % प्रमाणे रुपये १४.४० लक्ष इतकी रक्‍कम शासनामार्फत 
अनुदान स्वरुपात व उर्वरीत १० % प्रमाणे रु.१.८० लक्ष, १५ % प्रमाणे रु.२.७० लक्ष व २० % प्रमाणे 
रु.३.६० लक्ष ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीतून उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापई २०२३/प्र.क्र.१७७/बांध-४ 


तथापि, उपरोक्त बांधकाम मुल्य व स्वनिधीच्या अटीमुळे, योजनेस मिळणारा अल्प प्रतिसाद 
विचारात घेता, योजनेतील निधी निकषांत सुधारणा / स्व:निधीची अट रद्द करुन ग्रामपंचायतींना 
स्वत:चे कार्यालय बांधण्यास वाढीव अनुदानासह मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार, मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही 
अशा ग्रामपंचायतींना स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास झासन निर्णय क्र.ग्रापंई-२०१७/ प्र. क्र. 
२४६/ बांधकाम-४, दि.२३ जानेवारी, २०१८ व शासन निर्णय क्र. ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/बांधकाम-४, 
दि. २ नोव्हेंबर, २०१८ मधील अटींमध्ये पुढील सुधारणा करण्यात येत आहे. 


०२. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना पुढील चार वर्षासाठी 
सन २०२३-२४ ते सन २०२७-२८ या कालावधीकरीता राबविण्यात येईल. 
०३. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत स्वतःच्या 


कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 

रु.२०.०० लक्ष व २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना रु.२५.०० लक्ष अनुदान 

देण्यात येत आहे. तसेच, ग्रामपंचायत स्वनिधीची अट रद्द करण्यात येत आहे. 

०४. तथापि, ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्‍यकता असल्यास 

सदरचा अतिरिक्त निधी हा राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून अभिसरणाद्वारे (Convergence) जसे 

केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास 

निधी (खासदार, आमदार निधी) इ. बाबींमधून प्राप्त करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

०५. सदर योजनेंतर्गत बांधकाम करावयाच्या ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम हे कालबद्ध 

कार्यक्रम आखून अभियान स्वरूपात राबविण्यात येईल. 

०६. सदर योजनेंतर्गत यापुर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे परंतु कार्यारंभ आदेशा 

न दिलेल्या कामांना उपरोक्‍त निधी निकषाच्या तरतुदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

०७. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा 

ग्रामपंचायतींना या योजनेमधून त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास प्रथम ग्रामसभेचा 

ठराव करुन लोकसंख्येच्या टप्प्याप्रमाणे शासनाने निश्चित केलेल्या बांधकाम मुल्यांनुसार सदर 

ग्रामपंचायत तयार असल्याचे प्रमाणित करावे. सदर ग्रामपंचायतींनी वरीलप्रमाणे ठराव संमत 

केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय उपलब्ध नसल्याची तसेच कार्यालय 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापई २०२३/प्र.क्र.१७७/बांध-४ 


बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने अंतिम मंजूरी प्रदान 
करावी. 


०८. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, 
या योजने अंतर्गत अंतिमत: निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यालयांच्या 
बांधकामांना निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून बांधकामाच्या 
टक्केवारीनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


०९. सदर कामांकरिता होणारा खर्च हा मागणी क्र.एल-३, “२५१५ इतर ग्राम विकास 
कार्यक्रम, १९८, ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००) (००) (१०) मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजना (२५१५ २५५७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१२०११०२८१३७६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 


VINAYAKRAO ee ac 
PATIL पमाण 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


4 


मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
विभागीय आयुक्त, सर्व. 


&. 


८ 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापई २०२३/प्र.क्र.१७७/बांध-४ 


९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
) कार्यकारी अभियंता (aie), जिल्हा परिषद, सर्व. 

) सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी ग्राम विकास विभाग. 
१३) वित्त विभाग (व्यय १५/अर्थसंकल्पीय-१७) , मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 
) 


नियोजन विभाग (कार्यासन- १४४४), मंत्रालय, मुंबई 
आदिवासी विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती कार्यासन बांध-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


